महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) या 
संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावरील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १ जानेवारी, २०२४. 
वाचा :- 
१. शा.शि.व क्री.वि.,शा.नि. क्र. ससेप्र-४३०२/प्र.क्र.७०/१३/प्रशा-२, दि.०८.०८.२०१३. 
२. आयुक्‍त शिक्षण यांचे पत्र क्र.सिजिप/शिक्षण (प्राथ/आस्था १/३५१४/१८ दि. 
२२.१०.२०१८. 
३. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आस्था-अ/टे.क्र.१०६/परि.काला/गट-अ/- 
२०१८/ १६९, दिनांक ०८.१.२०१९. 
४. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र.आस्था-अ/टे.क्र.१०६/परि.काला/गट-अ/- 
२०१९/२६८७, दिनांक २६.०४.२०१९ 
५. मा. न्यायाधिकरण प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे मूळ अर्ज क्र. 
१७५/२०१७, मधील दिनांक २१.०४.२०२२ रोजीचे आदेशा 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ. क्र.१ येथील दिनांक ०८.०८.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवारांची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ संवर्गात 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर दिनांक ०१.०७.२०१३ पासून नियुक्‍ती देऊन पायाभूत प्रशिक्षण देण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर २ वर्षाच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांचा प्ररिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी 
संदर्भ H.2 अन्वये शासनास सादर केला आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या दि.०६.०३.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ 
(प्रशासन शाखा) या पदासाठी न्यायालयातील प्रकरणांच्या अंतिम आदेशाच्या आधीन राहून शिफारस 
करण्यात आलेल्या ७३-१ उमेदवारांपैकी श्री.एकनाथ आंबोकर यांच्य शिक्षणाधिकारी पदावरील निवडी 
विरुध्द श्री.सुभाष अहिरे यांनी अर्ज दाखल केलेला होता. त्यानुसार श्री.आंबोकर यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्यात आलेला नाही. परंतु मुळ अर्ज क्र.१७५/२०१७ मध्ये मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दि.२१.०४.२०२२ रोजीच्या अंतिम निर्णयान्वये वादी श्री.अहिरे यांचा मूळ अर्ज 
फेटाळण्यात आला आहे. सबब, श्री.आंबोकर यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत विनंती 
करण्यात आली आहे. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२२.०६.२०२१ रोजीच्या परिविक्षा धोरणानुसार श्री.आंबोकर यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील प्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२ 
शासन निर्णय : 


शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, उपरोक्‍त 
वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील दिनांक ०८.०८.२०१३ रोजीच्या शासन निणयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर कार्यरत खालील 
प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे | शासन सेवेत | शासन सेवेत | रकाना-४ परिवि । रकाना-६ परिविक्षा कालावधीत 
क्र. | नांव नियुक्‍ती रुजू झाल्याचा | मधील क्षा मधील समाधानकारकरित्या 
केलेल्या दिनांक दिनांकानुसार | कालाव | कारणामुळे पूर्ण केल्यामुळे शासन 
आदेशाचा परिविक्षा धीत =| वाढलेला सेवा ज्या 
दिनांक कालावधी पूर्ण | घेतले । परिविक्षा दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा ली कालावधी पूर्ण | चालू ठेवावयाची आहे 
दिनांक अर्जित/ | होण्याचा तो दिनांक 
परिवर्ती | दिनांक 
त रजा 
व 
कालाव 
धी 
| २ ३ (. | ५ & aaa ८ 
१. | श्री.एकनाथ | ०८.०८.२०१३ | १२.०२.२०१५ | 99.02.2099 । ३३ १७.०३.२०१७ १८.०३.२०१७ 
आंबोकर दिवस 
अर्जित 


२. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या 
सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 
३. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र. १७५/२०१७ मधील अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून, सदर अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०१०११४४२१४२०२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VJAY NIVRUTTI BHOSALE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 

2 


5.4.20=c7a4e3 1cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1f0636b0a2ea82e485 


BHOSALE ,/ SESE 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२ 


3 
8 


S 


¢ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


सर्व शिक्षण संचालक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी ( आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


